राज्य योजना सन २०२३-२४ 
निसर्ग संरक्षण व वन्यपश्नु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, 
दिनांक ०७.०६.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, 
दिनांक १२.०९.२०२३. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. १९/५६६/२०२३-२४, दिनांक १५.१०.२०२३. 
५. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- १०.२३/प्र.क्र. ३०८/फ-१, 
दिनांक ०३.११.२०२३, 
६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, 
दिनांक 93.99.2023. 
७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, 
दिनांक १८.११.२०२३. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१९ (भाग-२)/७९२/२०२३-२४, 
दिनांक १२.१२.२०२३. 
९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१९ (भमाग-२)/८५४/२०२३-२४, 
दिनांक २७.१२.२०२३. 
१०.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, 
दिनांक ०२.०२.२०२४. 
११.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, 
दिनांक ०५.०२.२०२४. 
१२.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रश्ा.५, 
दिनांक १४.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व IAG] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ 
०७७५) या लेखाशिर्षअंतर्गत एकूण रु. ५८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन 
दिलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१, ११ व १२ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 
२०२३ ला अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरण व खरेदीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

३. संदर्भ क्रमांक 2, ३, ६, ७ व १० च्या शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत उपरोक्‍त योजनेंतर्गत रु. 
२५९२.०४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


४. संदर्भक्रमांक ५ चे शासन पत्रान्वये सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हत्तींच्या उपद्रवाबाबत कायमस्वरुपी 
उपाययोजना करण्यासंदर्भात शासन पत्र दिनांक ०३.११.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ ते सन २०२५- 
२६ या कालावधीकरता रु. २३१२.३२ लक्षच्या आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे व 
संदर्भ क्रमांक ४, ८ व ९ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु 
व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) या योजनेअंतर्गत रू. २५७५.३७ लक्षचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १, ११ व १२ परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक ४, ८ व ९ 
पत्रान्वये HOSA निधीची मागणी लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) 
या लेखाशिर्षांतर्गत रु. ८५३.१३ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या सहपत्रानुसार खालील अटी व 
शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 

|. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग 
संरक्षण व TAU] व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

॥. कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास झासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन अथवा ७6५ पोर्टलवर आवर्यक ती प्रक्रिया राबवून खरेदीची प्रकिया करण्यात 
यावी. या अनुषंगाने वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. 
१०/२४/कोषा. प्रशा.५, दिनांक १४.०२.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम WHIT प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची करण्यात यावा. 

V. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

१. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३, क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ व व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रशा.५, दिनांक १४.०२.२०२४ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३, दिनांक १२.०४.२०२३, क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ व वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रशा.५, दिनांक 
१४.०२.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१४२९३१७३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igi R 
‘IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
5. 


4,20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63F f3ab6258c7e318f8 


37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharasht! 
S A W. A R D E K. A R INumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DBODD8 
£284883B7BD7FA74DA65D, -SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


ite: 2024.02.23 14:39:02 +05'30 


( edar सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. /पूर्व, नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली / धुळे/कोल्हापूर. 
६. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली / धुळे. 
७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर /सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, 
कोल्हापूर. 
८. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर/गोंदिया/भंडारा/अकोला/पुणे/बुलढाणा/मेळघाट/ 
कोल्हापूर/सावंतवाडी. 
९. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक/ पांढरकवडा/अकोला. 
१०.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
११. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक :- 
२२.०२.२०२४ सोतबतचे सहपत्र. 


(रु. लाखात) 
es वनवृत्त वनविभाग प्रस्तावाची रक्‍कम वितरीत रक्‍कम 
g चंद्रपूर उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ब्रम्हपूरी ४७८.०८ ७९.९३ 
२ उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर ४२६.७७ : 
कोल्हापूर पूर र ; 200,00 
3 cel उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सावंतव ३६२.६३ 
ll oe (वजी), पेंच व्याघ्र प्रकल्प ५९.१७ ५०.०० 
नागपूर 
उप बनसंर' नाशिक 
ष्‌ लनी 0४ 0 शिक २९.०५ २९.०५ 
अ.प्र.मु.ब.सं. (बजी), (कळसुबाई हरिशचंद्र गड) 
६ मुंबई STR (सागरेश्वर अभयारण्य) १०५.७० ५०.०० 
७ उप वनसंरक्षक (बजी) नाशिक ८७.९९ ५८.९९ 
८ उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर. १५८.०४ १०.०० 
९ नागपूर. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गोंदिया ४९.६५ ४९.६५ 
१० उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), भंडारा ४४.६६ ४४.६६ 
११ अमरावती. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अकोला. ११८.२५ १००.०० 
३ fect उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), 
१२ | अपप्र.मु.व.सं. (at), क केल जी १०१.७५ ७५.०० 
नागपूर : Se sea 
१३ उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), अकोला ८१.६५ ४०.०० 
gy पुणे उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे २७.३५ २७.३५ 
१५ eer उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अकोला १०.२५ १०.२५ 
शद उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), बुलढाणा १७.७५ १७.७५ 
Celi (बजा), | उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), मेळघाट १०.५० १०.५० 
नागपूर 
एकूण  २१९६९.२४ ८५३.१३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


